विभागीय /जिल्हा/ तालुका आस्थापनेवरील 
अस्थायी पुरवठा पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा :- १) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दि.१९/०३/२०१८, 
२) वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०७/०९/२०१८. 


-: शासन निर्णय:- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील विभागीय/ 
जिल्हा/ तालुका स्तरावरील विविध योजना/कामासाठी विविध योजनेअंतर्गतची ७३३ अस्थायी पुरवठा 
पदे पुढीलप्रमाणे असून (सदर ७३३ अस्थायी पदांच्या सविस्तर माहितीचे १४ dad यासोबत जोडले 
आहेत.) सदरहू अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.०१ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता सदर पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून Rea 
नाहीत या अटीच्या अधीन राहून दि.१ ऑक्टोबर, २०१८ ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.:- 


योजना/ कामाचे नाव एकूण अस्थायी 


।_१_ | राज्यांतर्गत आधारभूत किमत धान्य खरेदी योजनेखालील पदे 
राज्यांतील सिमेंट वाटप योजनेखालील पदे 


दो ene डन 

3 | सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखाली लेव्ही साखरेचे वाटप करण्यासाठी 
पदे. 
मारेगांव,जि. यवतमाळ 


पदे 
| 
| | न 
४ | विदर्भातील तहसिल पुनर्रचनेनंतर नव्याने निर्माण केलेल्या ६६ तहसिल 
१३ 
२३ 
१३ 
१६२ 
ह 
२ 


णं कार्यालयांतील पुरवठा पदे 

अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील पदे. ९ 
७ | अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील पदे. 
८ 


ae अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील पदे. 


९ | अन्नधान्य वितरण अधिकारी,नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील पुनर्वाटप 
केलेली पदे. 


कवा 
औरंगाबाद विभागातील जिल्हा व तहसिल स्तरावरील पदे 2 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 


केद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने अमरावती जिल्हयात बांधण्यात आलेल्या 


गोदामाकरिता निर्माण करण्यात आलेली गोदाम कर्मचाऱ्यांची पदे. 
नवनिर्मित नंदूरबार, वाशीम, गोंदिया व हिंगोली जिल्हयासाठी निर्माण 
करण्यात आलेली पदे 


५. उपरोक्त अस्थायी पदांवरील खर्च संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व तो "मागणी क्र.एम-२, २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण , १०१ प्रापण व 
पुरवठा, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३)(०२) मुफसल, दत्तमत योजनेतर (२४०८ ०१०८) ०१ 
वेतन" या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०७ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची 
कार्यवाही करण्यापूर्वी सदर अस्थायी पदे तपासून खात्री करुन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२९११०८४१०६०६ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, ति 
Na gappa Dv iN फळाला धा of Mahar, Food Cl Spies and 


Consumer Protection Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,.20=8c8889a1f9e9a9ee73d9ef01 1894F7ad 17eb5856e63218598e7F8b9 
b423349a1 

a 


Chandappa Imade द्याना 
(ना. चं. इमडे) 
सोबत:- १४ तक्ते कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त. 
२) सर्व जिल्हाधिकारी. 
3) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 
४) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
५) अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे, सोलापूर, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
८) महाळेखापाल -१, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

९) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), मुंबई 

१०) महालेखापाल -२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

११) महालेखापाल -2, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), नागपूर. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 


१२) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (वाणिज्य लेखा परीक्षा), महर्षी कर्वे रोड, मुंबई २०. 
१३) वित्त विभाग (व्यय -४), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१४) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१५) कार्यासन अधिकारी, ना.पु.१२, १६-ब, १८, १९, २८ व २९, 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ३२. 
१६) निवड नस्ती (कार्यासन ना.पु.१५) 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 


शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप्र २४१८/प्र.क्र.9७६/ना.पु.१५,दि.२९/०९/२०१८ 
सोबतचे तक्ते. 


तक्ता क्रमांक - १ 
मारेगाव, जिल्हा यवतमाळ येथील गोदामासाठी दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली गोदाम कर्मचा-यांची अस्थायी पदे. 


पदाचे नाव पदांची संख्या 


अ. 
Eee 
रे 


क्र. 
3 


a ae 
Q हमाळ तथा सफाई कामगार (वर्ग-४) a | 
वका पहारेकरी वर्ग) a 


THM HATH - 2 
केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने अमरावती जिल्ह्यात बांधण्यात आलेल्या गोदामाकरीता निर्माण 
करण्यात आलेली गोदाम कर्मचा-यांची दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे. 


पदाचे नांव 


पक कक 


गोदाम पहारेकरी (वर्ग-४) 


एकूण पदे 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक- 3 
राज्यांतर्गत आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेखाली दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यात 
आलेली अस्थायी पदे. 
जिल्ह्याचे नांव 


ठाणे 
रायगड 


१२ 


° 


५ | जळगांव 
अहमदनगर 
सांगली 
औरंगाबाद 
जालना 
लातूर 
अकोला 
अमरावती 
यवतमाळ 
भंडारा 
१५ | चंद्रपूर 
१६ | गडचिरोली 
१७ | नागपूर 
१८ | वर्धा 

१९ | आयुक्त, कोकण 
विभाग 


yaa) 


-2 
CS 


AN 


-“0 


3 


ae 
Pee 
etn = 
cic 
peas 2 
a 
fois 
ei | 
ca a 
Eee ___ 
pee. 
त त. 
"राजनरोळी, | 
नागपूर | 
ती... | 
आयुक्त, 


AJ 
छठ 


औरंगाबाद विभाग 


A) 
Oo 
Bs 
oS 
A 


im 
1.) 
९ 
eal 
eal 
Esl 
ae 
a 
© 


नागपूर विभाग 
एकूण - 


(३ 


त्र्य A)| /) | 2] 0 A) 
S a’) RD | AO | 9 ६2 & 2 (र on] av] ०८ won| a) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 


add क्रमांक - ४ 


राज्यातील सिंमेट वाटप योजनेखालील दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यात 
आलेली अस्थायी पदे. 
जिल्ह्याचे नांव Pier 


प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी एक पद 
याप्रमाणे २४ जिल्ह्यांसाठी पदे (चंद्रपूर, 
गडचिरोली, गोंदिया, उस्मानाबाद, 


हिंगोली, लातूर, रत्नागिरी, नंदूरबार, 

वाशिम व बृहन्मुंबई हे जिल्हे वगळून 
ae 1... २. १ म 
4 |_| 
क |. a ar 
ea es का 


तक्ता PATH -५ 
विदर्भातील तहसिल पुनर्रचनेनंतर नव्याने निर्माण केलेल्या ६६ तहसिल कार्यालयातील दि.०१/१०/२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अतिरिक्त अस्थायी पुरवठा पदे 
अक्र. जिल्हयाचे नांव अव्वल कारकून | fetta एकूण प 


rs हील. क. र. 
ते oe oe 


८ | चंद्रपूर 


i 
र 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ६ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


अ.क्र. पदाचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 
a) अत्घान्यव्तिणआधकारी व [9 
a पुरवला लेखापाल (वर्ग-३ र 


| 
४ लेखा लिपिक (ata ५ 
र 


तक्ता क्रमांक - ७ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे, 
पदाचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 


z= अन्नधान्य वितरण अधिकारी (वर्ग - १) a ae 
पुरवठा लेखापाल (वर्ग - 3 

a] east) 

Bp ETFs) | १ | 


ada क्रमांक - ८ 


अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पदाचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 
aT वितरण अधिकारी (वर्ग 9) 
pelea) 


a 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ९ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील पुनर्वाटप केलेली व दि.०१/१०/२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


पुनर्वाटप केलेले । सहाय्यक लेखा | सहाय्यक लेखा अधिकारी/ | लिपिक - 


कार्यालय अधिकारी/ उप लेखापाल/ अ.का. 
उपळलेखापाल/ (लेखा) उप लेखापाल / 
अ.का.(लेखा) अ.का.(लेखा) 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
केले | ||. 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
४ (|| |_ 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी २ 
४" "| a 
४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ४ षु 
विमा डमी 


a a | हती 


तक्ता क्रमांक - Yo 
विभागीय संकोषातील गोदाम कर्मचा-यांची दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
विभाग गोदाम पालक | गोदाम पहारेकरी | सफाई कामगार एकूण 
अस्थायी पदे 


afore [iC 
i वक मरत 
हड. ता 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ११ 
नवनिर्मित नंदूरबार, वाशिम, हिंगोली व गोंदिया जिल्ह्यांसाठी मंजुर करण्यात आलेली दि.०१/१०/२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पुरवठा पदे. 


एकूण पदे 


१ [eager fa fa [कर [| 
र Pa 


र 


ada क्रमांक- १२ 
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखाली लेव्ही साखरेचे वाटप करण्यासाठी 
दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


पदाचे नाव 
सहायक अधिक्षक (साखर) (वर्ग - ३) २९ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १ पद 


(नंदूरबार, हिंगोली, वाशिम, गोंदिया, पालघर व बृहन्मुंबई वगळून) 


4 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७६/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - १३ 
राज्यातील आदीवासी क्षेत्रात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी निर्माण करण्यात 
आलेली पुरवठा निरीक्षकांची दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
जिल्ह्याचे नांव पुरवठा निरीक्षकांची अस्थायी पदे 


नंदूरबार 


नांदेड 


अमरावती 


नागपूर 


तक्ता क्रमांक - १४ 
विविध योजना / कामासाठी मंजूर केलेली दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत -०९०००पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 
योजना / कामाचे नांव पदाचे नांव 


नागपूर विभागातील जिल्हा | खरेदी अधिकारी, गट-ब गडचिरोली 
a |“. "| 
कोकण विभागातील जिल्हा | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ 
व तहसिल स्तरावरील पदे | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ पालघर 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी पालघर 
धान्य खरेदी अधिकारी पालघर 
लेखा अधिकारी पालघर 
सहायक लेखा अधिकारी पालघर 
वाहतूक अधिकारी, गट-ब रत्नागिरी 


वाहतूक अधिकारी, गट-ब सिंधुदूर्ग 
नाशिक विभागातील जिल्हा | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ अहमदनगर 
अमरावती विभागातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ SATS तथा | अकोला 
जिल्हा व तहसिल सफाई कामगार, गट-ड. (अंशकालीन दरमहा | बुलढाणा 
स्तरावरील पदे एकत्रित पगार) 
औरंगाबाद विभागातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ जालना 
जिल्हा व तहसिल 
स्तरावरील पदे 

er 


KKKKKKKKKK 


कया 


ल > का: 


पृष्ठ १० पैकी १० 


